महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम 
व इतर सोईसुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१११४/प्र.क्र.५५०/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड 
मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचा 
१.शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसटीसी-०५१४/प्र.क्र.२३०/परि-१, दि. १४ ऑगस्ट, २०१४. 
२.शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७७/परि-१, दि. ३ जानेवारी, २०१५. 
३.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/३२४५,दि.२०.८.२०१४. 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाचे आधुनिकीकरणाकरीता सन २०१४-१५ या 
आर्थिक वर्षामध्ये रु.१२.४६ कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये नियोजित सिंहस्थ 
कुंभमेळा सन २०१५ करिता रु.६.८५ कोटी व सिंहस्थ व्यतिरिक्त इतर कामांकरीता रु.५.६१ कोटी तरतूदीचा 
समावेश आहे. यापूर्वी संदर्भाधिन क्र.१ येथिल दि.१४.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.४.१५ कोटी व 
संदर्भाधिन क्र.२ येथिल दिनांक ३.१.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये नियोजित सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०१५ 
च्या कामांकरीता रु.४.३५ कोटी एवढी तरतूद वितरित करण्यात आळेली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने दिनांक २०/०८/२०१४ च्या पत्रान्वये सिंहस्थ व्यतिरिक्त इतर कामांकरीता निधी वितरणासाठी 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय 

सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.बी-३ लेखाशिर्ष ३०५५,मार्ग व परिवहन, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा (३०५५ ००५२) ३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीच्या सिंहस्थ व्यतिरिक्त इतर कामांकरीता खालीलप्रमाणे तरतूद वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१११४/प्र.क्र.५५०/परि-१ 


अ.क्र कामाचे नाव वितरीत तरतूद 
(रु.लक्षात) 

। १. | बेलकुंड ता.आवसा येथे बसस्थानक उपकामांसह बांधणे २२.४० 

२. | बारामती दुसऱ्या बसस्थानकाचे बांधकाम करणे २२.०० 

३. | कडेगांव बसस्थानकाचे बांधकाम करणे ६०.०० 

४. | मौदा बसस्थानकाचे पुनर्बांधणी, आधुनिकीकरण व दर्जावाढ करणे ४२.०० 

५. | कामठी बसस्थानकाचे पुनर्बाधणी, आधुनिकीकरण व दर्जावाढ करणे २५.२० 
एकूण १७१.६० 


२. वरीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 
रक्‍कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 
३. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या दिनांक १७ एप्रिळ, २०१४ 
रोजीच्या परिपत्रकातील निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीचे पालन करुन पुढील कार्यवाही करावी. 
४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.४१६/१४६१, दिनांक २२.१२.२०१४ व 
वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७०/१५/व्यय-८, दिनांक ३०/१/२०१५ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२१८१५५८३८३४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin J 


. . Ghi 
N | t | al J 0. Nitin J Ghiratkar, C 


= IN, S = Maharashtra, O = 


ग Government Of Maharashtra, 
G h | rat ka [ OU = Section Officer 
Date: 2015.02.18 16:29:29 
+05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१११४/प्र.क्र.५५०/परि-१ 


२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई yoo ०५१ 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. नियोजन विभाग कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई 

१०.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


